महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक: वैखप्र-२०२३ /प्र .क्र .५८/ रोआ-१ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: ४ डिसेंबर ,२०२३ 


विषय:- वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीबाबत. श्री.प्रभाकर विठू घाडी, माळी 
संदर्भः- संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र जा. क्र . 
संउवउमुं/आस्था-६/१४००/२०२३, दिनांक ३.१०.२०२३ 


ज्ञापन:- 


संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालयातील कार्यरत 
श्री.प्रभाकर विठू घाडी, माळी यांच्या स्वतःच्या किडनीच्या आजारासाठी तसेच किडनी 
प्रत्यापर्णासाठी अत्यंत तातडीच्या उपचाराकरीता जसलोक रुग्णालय, मुंबई या शासन मान्यता 
खाजगी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. श्री.प्रभाकर विठू घाडी, माळी यांचेवर दि. ३.०३.२०२३ 
ते दि. १८.०३.२०२३ या कालावधीत झालेल्या उपचारासाठीचा एकूण * ६,७०,८६५/- एवढया 
खर्चाच्या देयक सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय,क्र.वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.१२०/२०१६/राकावि- 
२, दि.१७.०१.२०२३ नुसार रु. ५,००,०००/- वरील असल्यामुळे शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केले 
आहे. 


२. श्री.प्रभाकर विठू घाडी, माळी यांचा आजार सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय 
क्र.एमएजी-२००५/९/प्र.क्र.१/आरोग्य-३, दिनांक १९मार्च, मधील परिशिष्ट-अ मधील गंभीर आजार- 
भाग-२ मधील अनुक्रमांक ४- मुत्रपिंड प्रतिरोपण शास्त्रक्रिया (Kidney Transplantation) वर असल्याचे 
अधिष्ठाता, जे.जे. रुग्णालय, मुंबई यांनी त्यांचे पत्र क्र. जजीरु/प्रलि/वैखप्र/३२८२/२०२३, 
दिनांक २७.०७.२०२३ अन्वये प्रमाणित केले आहे. 


३. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएजी-२००५/९/प्र.क्र.१/आरोग्य-३ , 
दिनांक २००५/०३/१९ व सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. वैखप्र-२०२२/ प्र.क्र.३५ राकावि-२, 
दि. १९.०७.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ना देय बाबी वगळून तसेच सार्वजनिक आरोग्य 
सेवा आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे क्र. संआसे/कक्ष८ब/टे.१/वैखप्र/वाजवी समिती/ 
२७९-३३२/२०२३, दिनांक १३/०२/२०२३ रोजीच्या पत्रानुसार दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार 
त्याचप्रमाणे शासन निर्णय दि. २७.०३.२०२० मधील तरतुदीनुसार श्री.प्रभाकर विठू घाडी, माळी 
यांच्या उपचाराकरिता दि. ३.०३.२०२३ ते दि. १८.०३.२०२३ या कालावधीत खर्च केलेल्या 
रकमेपैकी त्यांना पुढीलप्रमाणे वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय ठरते. 


अ.क्र तपशील फॉम 0 नुसार | सार्वजनिक एकूण देय रक्‍कम 
सादर केलेली | आरोग्य सेवा 
रक्‍कम आयुक्तालय 
यांनी सूचित 
केलेली रक्‍कम 
भाग-अ) औषधोपचारावरील खर्च 
हि Doctor Consultaton (७95. २९,६००/- ९,५००/- ९,५००/- 
(एकूण १९ व्हिजिट) (Yoo x १९ 
(4 x 2000 = 40000/- visits) 
१४ १४०० = १९६००/-) 
एकूण (भाग अ) २९,६००/- ९,५००/- 


भाग (ब) औषधोपचारावरील खर्च 


२ 


Room Tariff Cjarges 29,840/- Lo 4,08, 480/ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वैखप्र-२०२३/ प्र. क्र. ५८/ रोआ-१ 


३ Bio Chemistry charges 30,924 /- (a (-) ना देय रक्‍कम 
| ४ | Blood Bank Charges ४,८९०/- fo -- | २८४३२/- 
षु Blood Bank Other ९,५२०/- | | रु.५,४६,१५८/- 
& Common Department 24,340/- fF -- | रु. ५,४६,१५८/-च्या ९०% 
| 6 | ECG Charges ९७०/- | म्हणजेच 
८ Heamatology Charges 90,290/- fF | रु. ४,९१,५४२.२०/- 
8 Immunology Charges 3,430/- | पुर्णांकांत रक्‍कम 
| qo | MicroBiology Charges १,७६५/- | -- | 
i Molecular Medecine & ३,२८७/- 1 | रु. ४,९१,५४२/- 
Biololgy 
१२ | Physiotherapy Charges 2,000/- | 
93 | Toxicology Charges ८,४५०/- |_- = | 
| १४ | Ultrasonography Charges 98,403 .94/- fF -- | 
१५ | X RayRadology २,१८५/- [ae | 
१६ | Renal Transplant % Recipient ४४,१८०/- = 
| ae | Assistant Surgeon Fees 92,400/- Fo 
१८. | Renal Transplant - 9&,400/- aa 
Anasthetist Fees 
१९ | Operation Theater 82,340/- O,T. Charges 
(Anaesthesia Appliance Chgs. 34,000/- 
७५००/) (लागू असेल तेव्हा 
(0.T.Chges. ३३७५०/ कमाल मर्यादा) 
(CSSD-OT Grade SM ११००१ 
20 | Surgeon Fees ४८,५००/- ८५,०००/- 
(लागू असेल तेव्हा 
कमाल मर्यादा) 
२१ | Medicine Charges 2,192, 128 .93/- 
एकूण | ५,७४,५९०.४८/- 
एकूण (भाग ब) ५,७४,५९०/ ४,९१,५४२/- 
भाग (क) (वास्तव्याचा खर्च) 
२२ ICU BED CHARGES ४९,८७५/- १९,०००/- १९,०००/- 
(५२५० X ९.५ DAYS= ४९,८७५) (२००० x ९.५ 
days) 
23 | Private Bed Charges १६,८००/- ६,०००/- ६,०००/- 
(२,८०० X § DAYS= १६,८००) (१००० x ६ 
days 
एकूण भाग (क) ६६, ६७५/ २५,०००/- 
एकूण भाग (अ) २९,६००/ ९,५००/- 
एकूण भाग (ब) ५,७४,५९०/- ४,९१,५४२/- 
एकूण भाग (क) ६६, ६७५/- २५,०००/- 
एकूण (भाग T+ भाग T+ ATH) | ६,७०,८६५/- ५,२६,०४२/- 
एकूण प्रतिपुर्तीची रक्‍कम - पाच लाख सव्वीस हजार बेचाळीस फक्त 


४. वरीलप्रमाणे परिगणना विचारात घेऊन श्री.प्रभाकर विठू घाडी, माळी यांना एकूण 
1 ५,२६,०४२/- (रुपये पाच लाख सव्वीस हजार बेचाळीस फक्त) वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची रक्‍कम 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वैखप्र-२०२३/ प्र. क्र. ५८/ रोआ-१ 


प. सदर प्रमाणे अनुज्ञेय ठरविण्यात आलेली वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्तीची रक्‍कम पुढील 
अटी व शर्तीच्या अधीन राहील. 


आओ मंजूर करण्यात आलेल्या प्रतिपूर्तीची रक्‍कम ही सर्व नियम,आदेशातील इतर सर्व 
तरतूदींच्या अधीन राहिल. 


ब) वरीलप्रमाणे प्रतिपूर्तीची परिगणना करण्यात आली असली तरी, महाराष्ट्र राज्यसेवा 
(वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ मधील नियम क्र. ३ (आठ), 999) व (२) मधील 
तरतूदीनुसार अंतिम रक्‍कम अदा करण्यापूर्वी पुन्हा एकदा देयकातील अनुज्ञेय 
नसलेल्या बाबींची फेरतपासणी करुन अनुज्ञेय नसलेला खर्च वगळण्याची दक्षता 
संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य यांनी घ्यावी. 

क) सदरचा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर ज्ञापन झासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग ,क्र. एमएजी-२००५/९ / 
प्र. क्र  .१/ आरोग्य-३, दिनांक १९  मार्च,२००५ व शासन निर्णय, 
क्र. वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.१२०/२०१६ /राकावि-२ ,दि.१७.०१.२०२३ अन्वये प्रशासकीय 
विभागप्रमुख यांना करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार तसेच सार्वजनिक आरोग्य सेवा 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे क्र. संआसे/कक्ष८ब/टे.१/वैखप्र /वाजवी समिती / 
२७९-३३२/२०२३, दिनांक १३/०२/२०२३ रोजीच्या पत्रात दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार तसेच 
शासन निर्णय दि. २७.०३.२०२० मधील किमान रकमेबाबतच्या तरतुदीस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र २०२३१२०४१२२८१८०६१८ असा 
आहे. हे शासन ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
सोबत: मूळ वैद्यकीय देयक 


Digitally signed by ANANDA SHIVAJI NIMBALKAR 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
ANANDA SHIVAJI =" 

2.5.4.20=bd8b8d40b9fcd5b1 8aaaef1 d1760b7112f7fbabce1279 

c5ea681b9a1193cb544, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=03860AF74163AFB28DF97DAA3229C54F81BFC6 
N | M BA L KA R 4ECECSOCAABAD97C7C8AEDB890, cn=ANANDA SHIVAJI 

NIMBALKAR 

Date: 2023.12.04 12:30:53 +05'30' 


आ.शि. निंबाळकर 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, बांधकाम भवन, दुसरा मजला, मुंबई. 
(सोबत- श्री.प्रभाकर विठू घाडी, माळी यांचे मूळ वैद्यकीय देयक) 
प्रत अग्रेषित: 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई 

२. महालेखापरीक्षा,महाराष्ट्र-१/२,मुंबई 

३.अधीदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

४. श्री.प्रभाकर विठू घाडी, माळी (संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई यांचे मार्फत 
५. निवडनस्ती ( रोजंदारी आस्थापना-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


